महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ ,यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना वसतीगृहासाठी सहायक अनुदान या 
योजनेसाठी निधी वितरण. 
लेखाशिर्ष-२२२५०५३९ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्माराजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 

दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१, दिनांक २४ जून, २०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 
२) शासन निर्णय क्र.बैठक-२०१७/प्र.क्र.३०८/शिक्षण-२, दि.०८.०७.२०१९ 


३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६.११.२०२१ 


४ शिक्षण-२ कार्यासनाची नस्ती क्र.बीसीएच २०२०/प्र.क्र.१२१/शिक्षण-२ 


प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतीगृहासाठी सहायक अनुदान या 
योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त, 


समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ नागरी हक्क अधिनियमाच्या 
अंमलबजावणीकरिता यंत्रणा, २७७ शिक्षण, (०८) जिल्हा परिषदांना आयुक्‍त 
- सहायक अनुदाने. (०८) (09) महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत | (समाजकल्याण) ८३५३.५५ 
समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कळम १८२ अन्वये जिल्हा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
परिषदांना वसतीगृहासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२२५०५३९) 
२. सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त 


निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो) 


३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ Helles उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय/परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ व दिनांक २४ जून, २०२१ तसेच 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१५०२१७०८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


fagh 
harashtra, ou=Social Justice & 
sh 


Prashant nahn cue sc 
2. 10a7221620636ede8425d6a870aa024 
क of 9८88९ 4 
serialNumber=5599270e38b296e5e5d8 1 4ff5976561a3ec66d875a 
Pp Uu Nn d | | k Wa h eb425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2022.02.04 11:08:12 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
qo. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय/ विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 
१२. अप्पर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. आयुक्‍त (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२१. सहसचिव / उपसचिव (शिक्षण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - (७ मंत्रालय, मुंबई 
२३. कक्ष अधिकारी (शिक्षण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


